सन २०२३ आपटा हंगामातील आपटा पाने 
संकलन / खरेदी दर निश्चिती करण्याबाबत. 


महाराष्ट्र शासन 
महसूल व वन विभाग 
शासन निर्णय क्र. आपटा-२०२२/प्र.क्र.२१५/फ-९ 
मादाम कामा रोड, हुतात्मा राजगुरु चौक 
मंत्रालय, मुंबई ४०० ०३२ 
दिनांक : ०३ मे, २०२३ 


वाचा :- 
१) महसूल व वन विभाग, अधिसूचना क्र.आपटा-२०२२/प्र.क्र.२१५/फ-९, दि.२५.०१.२०२३ 
२) अपर प्रधान मुख्य वनसंरक्षक (अकाष्ट वनोपज) महाराष्ट्र राज्य, नागपूर यांचे पत्र 
क्र.कक्ष-२० (3)/ आपटा/प्र.क्र.१३/५८२/२०२२-२३, दिनांक १६.०२.२०२३. 
३) अपर प्रधान मुख्य वनसंरक्षक (अकाष्ट वनोपज) महाराष्ट्र राज्य, नागपूर यांचे पत्र 
क्र.कक्ष-२० (3)/ आपटा/प्र.क्र.१३/६०५/२०२२-२३, दिनांक २७.०२.२०२३. 


शासन निर्णय :- 


महाराष्ट्र वनोपज (व्यापार नियमन) अधिनियम १९६९ च्या कलम ६ अंतर्गत संदर्भाधीन 
दिनांक 24.09.2023 च्या अधिसूचनेन्वये नियुक्‍त केलेल्या सल्लागार समितीच्या शिफारशीनूसार सन 
२०२३ च्या आपटा हंगामातील शासकीय व खाजगी जमीनीवरील आपटा पाने संकलन / खरेदी दर 
खालील प्रमाणे निश्चित करण्यात येत आहेत:- 
अ. प्रभागातील घटक सन २०२३च्या हंगामा करीता 
क्र. सल्लागार समितीने शिफारस 
केलेले संकलन / खरेदी दर 

(रुपये प्रतिक्विंटल) 
शासकीय खाजगी 
भूमीतून भूमीतून 

i ठाणे, नाशिक, कोल्हापूर, पुणे, धुळे सदर १४२०/- १५६०/- 
वनवृत्तातील सर्व वन विभाग (ठाणे वनवृत्तातील 
रोहा वनविभाग व डहाणू वनविभागातील घटक 
D.9, 2748) 
२ | ठाणे (डहाणू वनविभागातील घटक क्रमांक 9,2 व १५६०/- १७४०/- 
४) आणि रोहा वनविभागातील सर्व घटक 


शासन निर्णय क्रमांकः आपटा-२०२२/प्र.क्र.२१५/फ-९ 

सदर शासन निर्णय महाराष्ट्र शासनाच्या www.maharashtra.gov.in या संकेतस्थळावर 
उपलब्ध करण्यात आला असून त्याचा संकेताक २०२३०५०४११४२०२०४१९ असा आहे. हा आदेश 
डिजीटल स्वाक्षरीने साक्षांकित करुन काढण्यात येत आहे. 


महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदेशानुसार व नावाने, PINGALE BHANUDAS 
NARAYAN 


(भा. ना. पिंगळे ) 
उप सचिव (वने) 
महसूल व वन विभाग 


१. प्रधान मुख्य वनसंरक्षक (वनबल प्रमुख), महाराष्ट्र राज्य, नागपूर 

२. अपर प्रधान मुख्य वनसंरक्षक (अकाष्ट वनोपज), महाराष्ट्र राज्य, नागपूर 

३. विभागीय आयुक्‍त, कोकण विभाग 

४. मुख्य वनसंरक्षक ठाणे / नाशिक / कोल्हापूर 

५. जिल्हाधिकारी ठाणे / नाशिक / कोल्हापूर 

६. उपवनसंरक्षक ठाणे, डहाणू, जव्हार, शहापूर, अलिबाग, रोहा, पूर्व नाशिक, पश्चिम नाशिक, 
अहमदनगर, कोल्हापूर, सातारा, सावंतवाडी, सांगली, रत्नागिरी, पुणे, जुन्नर, सोलापूर, 
जळगाव, नंदुरबार, धुळे, मेवासी, यावल. 

७. महाळेखापाल-१/२ (लेखा परिक्षा/ळेखा व अनुज्ञेयता) महाराष्ट्र राज्य, मुंबई / नागपूर. 

८. वित्त विभाग, व्यय-१० कार्यासन, मंत्रालय, मुंबई-३२. 

९. फ-९ कार्यासन, महसूल व वन विभाग, मंत्रालय, मुंबई-३२.(निवडनस्ती). 


पृष्ठ २ पैकी २ 


